महाराष्ट्र शासन 


क्रमांक: न्यायप्र-२०१९/प्र.क्र.३७/भाग-१/१३-ओ 
कृषि, व पशुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय व 
मत्स्यव्यवसाय विभाग, मादाम कामा मार्ग, 
हुतात्मा राजगुरू चौक, 

मंत्रालय विस्तार, मुंबई-४०००३२ 

दिनांक: १५ सप्टेंबर,२०२१ 


विषय:- मा.कामगार न्यायालय, गोंदिया येथे दाखल 

AAS क्र.७/२०१२ ते ३१/२०१२ श्रीमती सुमित्रा परसराम Fe व 

इतर २४ मजूर, आयडीअे क्र.२/२०१५ ते १३/२०१५ श्री. प्रदिप दादु 

नंदेश्वर व इतर ११ मजूर व युएलपी क्र.१३/२०१५ ते २४/२०१५ श्री.शिवचरण 

पुनाजी पिसोडे व इतर ११ मजूर मध्ये बाजू मांडणाऱ्या 

अँड.टी. बी. कटरे, यांना वकील फी अदा करण्यास मंजूरी देणेबाबत. 
ज्ञापन:- 

मा.कामगार न्यायालय, गोंदिया येथे दाखळ AAS क्र.७/२०१२ ते ३१/२०१२ श्रीमती सुमित्रा 

परसराम Fe व इतर २४ मजूर, STATS क्र.२/२०१५ ते 93/2094 श्री. प्रदिप दादु नंदेश्वर व इतर ११ 
मजूर व युएलपी क्र.१३/२०१५ ते २४/२०१५ श्री.शिवचरण पुनाजी पिसोडे व इतर ११ मजूर या 
न्यायालयीन प्रकरणी अँड.टी. बी. कटरे, वकील यांनी शासनाच्या वतीने बाजू मांडलेली आहे. त्यानुषंगाने 
अँड.टी. बी. कटरे यांनी शासनाच्या वतीने एकूण ३९ प्रकरणांमध्ये बाजू मांडल्याबाबत वकील फी एकूण 
रक्‍कम रु.३,१८,५००/- (रुपये तीन लाख अठरा हजार पाचशे फक्त) इतकी अदा करण्यास शासन 
मान्यता देण्यात येत आहे. 


२. यावरील होणारा खर्च सन २०२१-२२ या आर्थिक वर्षामध्ये लेखाशिर्ष १०३, बी बीयाणे (००)(०१) 
तालुका बीज गुणन प्रक्षेत्र २४०१०२६१ अंतर्गत १३-कार्यालयीन खर्च या बाबीमध्ये उपलब्ध असणाऱ्या 
अनुदानातून करण्यात यावा. 


३. प्रस्तुत ज्ञापन वित्तीय अधिकार नियम पुस्तिका १९७८, भाग पहिला, उप विभाग-दोन सुधारित 
शासन निर्णय दि.१७/४/२०१५ मधील अ.क्र.४८ नियम क्र.१६६ अन्वये प्रशासकीय विभागास दिलेल्या 
अधिकरानुसार निर्गमित करण्यात येत आहे. 


सदर झासन ज्ञापन महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतर थळावर 
उपलब्ध करण्यात आले असून त्याचा संकेताक २०२१०९१५११२०५९६२०१ असा आहे. हे ज्ञापन डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांचे आदेशानुसार व नावाने, 
Digitally signed by Hemant Gorakhnath Mhapankar 
Date: 2021.09.15 11:22:33 +05'30' 


(हे. गो. म्हापणकर) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 
१) महालेखापाल, महाराष्ट्र- (लेखा व अनुज्ञयेता/लेखा परीक्षा) मुंबई 
२) विभागीय कृषि सहसंचालक, नागपूर. 
३) जिल्हा कोषागार अधिकारी, नागपूर 
४) विधी व न्याय विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२. 
५) निवड नस्ती/का.१३-ओ 


